सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता राष्ट्रीय 
छात्रसेना कार्यालयाच्या विविध प्रशिक्षण व 
शिबीरे आयोजनाकरीता आवश्‍यक असणाऱ्या 
निधी वितरणास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राछासे-२०१९/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-१२ जुले, २०१९. 


वाचा :- 9) वित्त विभागाचे शासन क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३,दि.३० जून, २०१७. 
२) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/अर्थ.प्रशिबीरे 
/ २०१९-२०/(५)/का-५/५२४ दि. १४ मे, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय 
छात्रसेनेंतर्गत विमानाचे नमुने बनविणे, मायक्रोलाईट फ्लाईंग, ग्लायडींग प्रशिक्षण, जहाजाची प्रतिमा 
बनविणे, प्रजासत्ताक दिन शिबीर-२०,व्हीएससी-वायु सैनिक शिबीर-१९, एनसीसी-नौ सैनिक 
शिबीर-१९, टीएससी (मुले) शिबीर-१९, टीएससी (मुली) शिबीर-१९, मेनू-२१ शिबीर व एनसीसी 
दिवस साजरा करणे-२० इत्याती प्रशिक्षण व शिबीरे आयोजित करण्यासाठी मंजूर रक्‍कम रू. 
२,४३,८६,१८८/-(अक्षरी रू. दोन कोटी त्रेचाळीस लक्ष WSMV हजार एकडी अठ्ठ्॒याऐंशी फक्‍त) निधी 
वितरीत करण्याची बाब या नस्तीवर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय 
छात्रसेनेंतर्गत विमानाचे नमुने बनविणे, मायक्रोलाईट फ्लाईंग, ग्लायडींग प्रशिक्षण, जहाजाची 
प्रतिमा बनविणे, प्रजासत्ताक दिन शिबीर-२०, व्हीएससी-वायु सैनिक शिबीर-१९, एनसीसी- नौ 
सैनिक शिबीर-१९, टीएससी (मुले) शिबीर-१९, टीएससी (मुळी) शिबीर-१९, मेनू-२१ शिबीर व 
एनसीसी दिवस साजरा करणे-२० इत्याती प्रशिक्षण व शिबीरे आयोजित करण्यासाठी मंजूर रक्‍कम 
रू. २,४३,८६,१८८/-(अक्षरी रू. दोन कोटी त्रेचाळीस लक्ष WALA हजार VHal अठ्ठुयाऐंशी फक्‍त) 
निधी संदर्भ १ च्या शासननिर्णयान्वये वितरीत करण्यास व सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२०१९/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-३ 


परिशिष्ट :- अ 

अ. | कार्यालयाचे नांव विमानाचे नमुने| मायक्रोलाईट ग्लायडींग जहाजाची प्रतिमा| एकूण 

क्र. बनविणे फ्लाईंग प्रशिक्षण बनविणे 

१, १ महा. हवाई पथक, | रू.२,४७,७४८/- | रू.४,९९,००४/- रू.४,२७,३२४/- शिण रू.११,७४,०७६/- 
मुंबई 

२. | 2 महा. हवाई पथक, | रू.३,९३,२५०/- | रू.७,२३,७८६/- Le | i=] रू.११,१७,०३६/- 
नागपूर 

३. ३ महा. हवाई पथक, | रू.४,८४,०००/- | रू.५,९७,७४०/- ॥. शिश रू.१०,८१,७४०/- 
पुणे 

७. १ महा. नाविक दल, शिंका शी =| रू.२,५८,४७३/- । रु.२,५८,४७३/- 
मुंबई 

ष्‌. २ महा, नाविक दल, na [= i ha रू.५,८५,१०४/- | रू.५,८५,१०४/- 
रत्नागिरी 

६. ।३ महा. नाविक दल, sz = दिग्या रू.१,५२,०३३/- । रू.१,५२,०३३/- 
पुणे 

७. ४ महा. नाविक दल, Ld [= | ae रू.१,५९,७२०/- ।रू.१,५९,७२०/- 
नागपूर 
एकूण रू.११,२४,९९८/- | रू.१८,२०,५३०/- | रु.४,२७,३२४/- | रू.११,५५,३३०/- | रू.४५,२८,१८२/- 

परिशिष्ट :- ब 

अ. | शिबीराचे नांव आहरण व संवितरण| सहभागी छात्र व| शिबीर आयोजन मंजूर करावयाची 

क्र अधिकारी अंशकालीन कालावधी प्रस्तावित रक्कम 

अधिकारी संख्या (रूपये) 

किं प्रजासत्ताक दिन ३८ महा. बटा. राछासे.। ०२--१११--११३ | दि.१.१.२०२० ते | रू.१,१२,००,०००/- 
शिबीर-२० सोलापूर दि. २८.१.२०२० 

२. | व्हीएससी-वायु ३ महा. हवाई पथक,| ०१--३६-5३७ । ऑक्टो-२०१९ |। रू.१९,०१,०२०/- 
सैनिक शिबीर-१९ | पुणे 

३. | एनएससी-नौ सैनिक ३ महा. नाविक दल,| ०१--४०-5४१ । ऑक्टो-२०१९ | रू.१४,८१,६२१/- 
शिबीर -१९ पुणे 

४. टीएससी (मुले)। ४ महा. मुलींचे पथक ,| ०१--४०-5४१  । सप्टे-२०१९ रू.११,१०,०००/- 
शिबीर-१९ राछासे. अमरावती 

प्‌. टीएससी (मुली) ७ महा. मुलींचे पथक, | ०१--४०5४१ सप्टे.-२०१९ रू.११,८०,१४१/- 
शिबीर-१९ राछासे, औरंगाबाद 

६. । मेनू-२१ शिबीर २ महा. नाविक दल,| 02+8o=82 । जाने-२०२० | रू.१०,७३,२२४/- 

रत्नागिरी 

७. । एनसीसी दिवस| ५ महा. मुलींचे पथक, फेब्रु-२०२० रू.१९,१२,०००/- 
साजरा करणे-२० | WRI, मुंबई 
एकूण रू. १,९८,५८,००६/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२०१९/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-३ 


२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ई-३, २२२४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, 
विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेतर (२२०४-००१६)-२१ पुरवठा 
व सामुग्री या लेखाशिर्षाखाळील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या 
प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
वित्त विभागाच्या दि. २४.०७.२०१५ च्या शासन परिपत्रकानुसार खालील बाबी नमुद करण्यात 
येत आहेत. 
१) वित्त विभागाच्या दि. ३०.६.२०१७ च्या शासन परिपत्रकान्वये निधी वितरणाचे अधिकार 
विभागास आहेत. 
२) ज्या लेखाशीर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशीर्षांतर्गत 
गतवर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 
३) दि. २४.०७.२०१५ च्या आदेशातील इतर मुद्दे या आदेशास लागू नाहीत. 
४) परिपत्रकातील "अ" व "ब" ची पूर्तता होत आहे. 


३. वित्त विभागाच्या दि. २४.७.२०१५ व दि. ३०.०६.२०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार 
उपरोक्त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित समादेशक अधिकारी 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर विभागीय उपसंचालक (क्रीडा) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौ.संदर्भ क्र. ४२८/२०१९/व्यय-५, 
दि. २९.०६.२०१९ व संदर्भाधीन दि. ३०.०६.२०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांना अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१२१५३८३७५८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Rajendra Shank 


Rajendra Ee per 0 ही. 
Shankarrao Pawar कक tans stonaraotaver 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

५. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

६. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

७. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्रसेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
ह 

९ 


. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
. निवड नस्ती, (क्रीयुसे-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


